नवनिर्मित पालघर जिल्हयासाठी पोलीस अधीक्षक 
कार्यालयासाठी १५० अस्थाई पदे आणि पोलीस 
मुख्यालयातील विविध शाखांसाठी १०३ अस्थाई 
पदे नव्याने निर्माण करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ओपीओ-०३१४/प्र. क्र. ४७/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
दुसरा मजला, मंत्रालय (मुख्य इमारत) 
दिनांक: १६ मे, २०१५ 


वाचा - शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-०३१४/प्र. क्र. ४७/पोल-३, दि.२२.४.२०१५ 


शासन शुध्दीपत्र- 

संदर्भाधीन दि. २२.४.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयातील पृष्ठ क्र. २ वरील शासन निर्णय या 
शीर्षाखालील परिच्छेद क्र. २ मध्ये पोलीस अधीक्षक, पालघर यांचे आस्थापनेवर पोळीस अधीक्षक 
कार्यालयाकरीता १५० नवीन पदे निर्माण करण्याचा तपशिल नमूद केला आहे. त्यामधील अनु. क्र. १ वरील 


तपशिल खालीलप्रमाणे आहे:- 
अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी पदे 
a पोलीस उप अधीक्षक रु. १५६००-३०१००--५४०० Poa 
त्याऐवजी खालीलप्रमाणे वाचावे, 
अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदे 
(किक अपर पोलीस अधीक्षक रु. १५६००-३९१००--६००० Poa 


सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०५१६१७४८०६३१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Cc WwW AD -5 


KADAM 
DATTATRAY 
HANMANT 


Digitally signed by KADAM 
DATTATRAY HANMANT 

DN: CN = KADAM DATTATRAY 
HANMANT, C = IN, S = 
Maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HOME 
DEPT,CID - 918120 

Date: 2015.05.18 11:26:35 
+05'30' 


(द. ह. कदम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधानसचिव, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 


शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-०३१४/प्र. क्र. ४७/पोळ-३ 


५. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. सर्व अपर पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य 
७. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, वरळी, मुंबई 
८. सर्व पोलीस आयुक्‍त (लोहमार्गसह) 

९. आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई 

qo. सर्व विशोष पोलीस महासंचालक 

११. सर्व पोलीस अधीक्षक (लोहमार्गसह) 

१२. संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक 
१३. सर्व प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये, 

१४. सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल 

१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/पालळघर 

१७. गृह विभागातील सर्व सहसचिव/उपसचिव 

१८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


